आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य 
खर्चाच्या योजनांतर्गत बांधील बाबीं 
करीता निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७मे, २०२१. 


वाचा - 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८ /अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
२८.०४.२०२१ 
प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,२०२१” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भाधीन 
क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये अनिवार्य योजनांतर्गत खालील प्रमाणे निधी उपलब्ध करुन दिलेला 
आहे. 


उद्दीष्ट/बाब निधी मर्यादा 
०१-वेतन, ३६- सहायक अनुदाने (वेतन) १५% 
०२-मजुरी, ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी देयक, १०- कंत्राटी सेवा, १३- ५% 
कार्यालयीन खर्च, १४- भाडेपट्टी 


आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) बाब क्र.०२-मजुरी, ०६- 
दुरध्वनी,वीज व पाणी देयक, १०- कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च, १४- भाडेपट्टी व कर यावरील 
खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ५ टक्‍के इतका वाढीव निधी वितरणासाठी उपलब्ध 
करुन दिलेला आहे. सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता बांधील स्वरुपाच्या बाबीसाठी 
रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ५ टक्के इतका वाढीव निधी संबधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमारफत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील तरतुदी व सर्व अटी arta पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधिन दि.०६.०४.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकिय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०५१२१४५१५४०९२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
Ps DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
Ra V | Nn d fa ou=Tribal Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897 


D | g a mM b a r ro A u te 737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra 


Digambarro Aute 
Date: 2021.05.19 16:54:07 +05'30' 


(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ,नाशिक 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.१७ मे, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. साठीची वितरीत करण्यात | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 
eal 2 3 1 ह ५ द 
मागणी क्रमांक-टी-२ 

२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२- 

अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

१ | (00) (०१) आदिवासी विकास | ०६-दुरध्वनी, वीज व १०००.०० ५०.०० आयुक्त, 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्ची | पाणी शुल्क आदिवासी 
(22249024) १३-कार्यालयीन खर्च २३८७.०० ११९.३५ विकास, 

१४-भाडेपट्टी व कर २४४.०० १२.२० ie 
एकूण (२२२५ १०२५) ३६३१.०० १८१.५५ 

2 | (००) (०२ प्रादेशिक ०६-दुरध्वनी, वीज व १६९०.०० ८४.५० आयुक्त, 
कार्यालये-जनजाती विकास | पाणी शुल्क आदिवासी 
आयुक्‍त (अनिवार्य खर्च) १३-कार्यालयीन खर्च ७५००.०० ३७५.०० विकास, 

(२२२५ १०३४) १४-भाडेपट्टी व कर १४७२.०० ७३.६० नाशिक 
एकूण (२२२५ १०३४) १०६६२.०० ५३३.१० 

3 | (00) (०३) प्रकल्प अधिकारी | ०६-दुरध्वनी, वीज व ५०६०.०० २५३.०० आयुक्‍त, 

कार्यालय (अनिवार्य खर्च) पाणी शुल्क आदिवासी 
(२२२५ १०४३) १३-कार्यालयीन खर्च २३८२३.०० ११९१.१५ विकास, 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६.०० २४०.८० नाशिक 

एकूण (२२२५ १०४३) ३३६९९.०० १६८४.९५ 

8 | (00) (08) एकात्मिकृतक्षेत्र | ०६-दुरध्वनी, वीज व 424.00 ६.०५ आयुक्त, 
विकास कार्यक्रम (अनिवार्य | पाणी शुल्क आदिवासी, 
खर्च) (२२२५ १०५२) १३-कार्यालयीन खर्च १५७.०० ७.८५ | संशोधनव 

प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे. 
एकूण (२२२५ १०५२) २७८.०० eas 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.१७ मे, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ सदर शा.नि.न्वये नियंत्रक 
क्र. साठीची वितरीत करण्यात | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय येत असलेली 
तरतूद तरतूद 

a 2 3 | oe 4 & 

५ | (04) (09)- जनजाती ०६-दुरध्वनी, वीज व ३३०.०० १६.५० आयुक्त, 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, | पाणी शुल्क आदिवासी, 
पुणे (अनिवार्य खर्च) १: कायळजीन खत Gee oo 222०1 संशोधनव 
(२२२५ १३०१) प्रशिक्षण संस्था, 

पुणे. 
एकूण (२२२५ १३०१) ८९४.०० ४४.७० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-२ ४९१६४.०० २४५८.२० 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 

६ | (00) (०१) आदिवासी विकास | ०६-दुरध्वनी, वीज व २००.०० १०.०० | उपसचिव, 
विभाग (अनिवार्य खर्च) पाणी शुल्क आदिवासी 
(२२५१ ०२११) १०-कंत्राटी सेवा १८००.०० ९०.०० | विकास विभाग, 

१३-कार्यालयीन खर्च २२००.०० ११०.०० मंत्रालय, मुंबई 
एकूण (२२५१ ०२११) ४२००.०० २१०.०० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-४ ४२००.०० 290,00 
एकूण अनिवार्य खर्च ५३३६४.०० २६६८.२० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


